मा. मंत्री / अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा महोदयांना 
शासकीय बंगल्यांचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ मार्च, २०२०. 
वाचा: - 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ, 
दि. ०४.१२.२०१९ व दि.०३.०१.२०२० 


शासन निर्णय: - 


श्री. नाना पटोले, मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांना दि.४.१२.२०१९ च्या शासननिर्णयान्वये 
चित्रकुट या शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्यात आले होते तसेच श्री. धनंजय मुंडे, मंत्री सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य यांना दि.३.१.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अ-९ या शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्यात आले 
होते. आता, त्याऐवजी त्यांना खालीलप्रमाणे शासकीय बंगल्यांचे फेरवाटप करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला 
आहे :- 


मा.मंत्री महोदयांचे नांव 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये | सुधारित वाटप करण्यात 
वाटप करण्यात आलेले आलेले शासकीय 
शासकीय निवासस्थान निवासस्थान 


श्री. नाना पटोले, मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र 
विधानसभा 


श्री. धनंजय मुंडे, मंत्री सामाजिक न्याय व विशेष | अ-९ 


२. वरीलसन्माननीय महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान पंधरा दिवसांच्या 
कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१६१२०६५८८१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjana Pradee 
J p os 
998, 
serialNumber=5835a30dd240a2d86c82fb33fb5d7bebf5 1 3d6ebbb4eff8873d4e0aec 
h (0 p e ८934095, cn=Sanjana Pradeep Khopde 
Date: 2020.03.16 12:11:09 +05'30" 


(सं. प्र. खोपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sanjana Pradeep Khopde 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General Administration Department, 
htra, 


FI cc6e1 0b61ce9868a859260375a1 bbaze5f88931d 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- Yoo ००६. 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
3. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 


४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

५. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

६. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

७. संबंधित मा. मंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

८. संबंधित मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई ४००००३२. 

९ सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१०. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

११. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

१२. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१३. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

१४. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

१५. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
१६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

१७. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

१८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१९. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

२०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

२२. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५. कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई- ४००००१. 
२६. उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२७. उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 
२८. उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

२९. सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

३०. निवड नस्ती. 


i a mer | neg 


पृष्ठ २ पैकी 2 


